अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी 

सेविका यांचे मानधन अदा करण्यासाठी अर्थसंकल्पित 

केलेला निधी वितरीत करण्याबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.८६/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर , २०२१ 
वाचा :- महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०२०/प्र.क्र.८६/का.६, दि.२६.४.२०२१, 
दि.६.५.२०२१,दि.३.६.२०२१,दि.३०.६.२०२१, दि.२७.७.२०२१ व दि.२५.०८.२०२१. 
शासन निर्णय :- 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त एकात्मिक बाल विकास सेवा 

योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना राबविण्यात येते. केंद्र शासनाकडून विहीत कालावधीत निधी प्राप्त होत 
नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचे मानधन अदा करणे शक्‍य व्हावे, याकरिता अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांच्या 
अध्यक्षतेखाली दिनांक २ जून, २०१७ रोजी आयोजित बैठकीत अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनाची अर्थसंकल्पित 
केलेली रक्‍कम अपेक्षित केंद्रीय सहाय्य अप्राप्त असले तरी खर्च करण्यास विभागास अनुमती देण्याचा निर्णय 
घेण्यात आलेला आहे. 
२. सदर शासन निर्णयान्वये अंगणवाडी सेविका, मदतनिस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे माहे सप्टेंबर, 
२०२१ या महिन्यांचे मानधन अदा करण्याकरिता खालील विवरणपत्रातील रकाना क्रमांक-१ मधील प्रधान 
लेखाशीर्ष/उपशीर्ष/उद्दिष्टामध्ये रकाना क्रमांक-२ मध्ये नमूद अर्थसंकल्पित तरतुदीमधून रकाना क्रमांक-४ मध्ये 
दर्शविल्यानुसार एकुण रुपये १३३२३.२४ लाख एवढा निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष व बाब विद्यमान तरतूद । यापुर्वी वितरित प्रस्तावित 
२०२१-२२ वितरण 
ee. cs 2 3 a a 
२२३६-पोषण आहार ३७८२६.०० २५३२५.८२ ४२२०.९७ 
०२-पोषक अन्न व पेये यांचे वितरण 
१०१-विशेष पोषण आहार कार्यक्रम 
(०८)(०१) एकात्मिक बाळ विकास सेवा 
योजना(सर्वसाधारण खची 
केंद्र हिस्सा ६०% (२२३६ १९०९) 
०२-मजूरी 
(०८)(०२) एकात्मिक बाळ विकास Bar|  २५३८४.०० १६८८३.८८ २८१३-९८ 
योजना(सर्वसाधारण खची 
राज्य हिस्सा ४०% (२२३६ १९१८) 
०२-मजूरी 
(०८)(०५) अंगणवाडी सेवा ५६७३०.०० ३७७२९ 98 ६२८८.२९ 
अतिरिक्‍त राज्य हिस्सा १००% (२२३६ १९४५) 
०२-मजूरी 
एकूण ११९९४०.०० ७९९३९.४४ १३३२३.२४ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाने अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक-२१६/२०२१/व्यय ६, दिनांक 
२१.०९.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०२१/प्र.क्र.८६/का.६ 


ठ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११००४१६५८०७०९३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharasht 
254, 


shtra, 
496 1d9808687724048296211d7af97ecfd40d7967c43d20b360d83 


20093८. 
८४००6, pseudonym=! 56408, 
A H KRA serialNumber=7EBBBC37 12E8D459EF90BF7AAE4EA46E9CAEBDDSOCFECDE2EE7 
(CE0454FA0416A, cn=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
D 


ate: 2021.10.04 16:59:51 +05'30" 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 


) 
) 
) 
) 
) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


धु 


-0४) 


आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास) (जिल्हा परिषद) 
सर्व बाळ विकास प्रकल्प अधिकारी ( ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७, मंत्रालय, मुंबई. 

नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय,मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (का-४), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी Bos प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा 
योजना, नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 

१४) निवड नस्ती -का-६. 


(२ ८5. 


me) 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


Se Ve eC SS 


पृष्ठ २ पैकी २ 


